शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत 
सन २०२२-२३ मधील मंजूर विकास कामाच्या 
नावात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१६/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १७ मार्च, २०२३ 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४३/का-९, 
दि.२४.१.२०२३ 


शासन शुद्धीपत्रक - 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय, दिनांक २४.१.२०२३ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये अ.क्र.२१ येथील परभणी 
जिल्ह्याकरीता रू.७५.०० लाख निधीची खालीलप्रमाणे विकास कामे मंजूर करण्यात आलेले आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा तालुका 7 ग्रामपंचायतीचे | विकास कामाचे नाव / स्वरूप मंजूर निधी 
नाव (रूपये 
लाखात) 
२१ ।परभणी गंगाखेड | १७० | हरंगुळ मौजे हरंगुळ, ता.गंगाखेड, जि. परभणी येथे | २०.०० 
अल्पसंख्याक मुस्लिम बहुल भागात 
शादीखान बांधकाम करणे 
१७१ | महातपुरी मौजे महातपुरी ता.गंगाखेड जि. परभणी | १०.०० 


येथे इदगाह , कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे 


१७२ | राणीसावरगाव | मौजे राणीसावरगांव ता. गंगाखेड, जि. २५.०० 
परभणी येते कुरेशी मोहल्ला येथे कब्रस्तान 


संरक्षण भिंत बांधकाम करणे. 
पूर्णा १७३ | कानडखेडता । मौजे कानडखेडता पूर्णा जि.परभणी येथे | १०.०० 
शादीखाना बांधकाम करणे 
१७४ | खांबेगाव मौजे खांबेगाव ता.पूर्णा जि. परभणी येथे | १०.०० 
शादीखाना बांधकाम करणे. 


एकूण ७५.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१६/का-९ 


२. उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक २४.१.२०२३ अन्वये परिश्ीष्ट अ मधील अ.क्र.२१ येथील परभणी 
जिल्ह्याच्या मंजूर विकास कामांच्या नावात खालीलप्रमाणे अंडातः बदल करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. जिल्हा तालुका । ग्रामपंचायत = | कामाचे नाव / स्वरूप मंजूर निधी 
oa (रूपये 
लाखात) 
२१ | परभणी । पालम ।१७० । मौजमाबाद । मौजे.मोजमाबाद ता.पालम जि.परभणी येथे सिमेट रोड | ३०.०० 
व नाली बांधकाम करणे. 


१७१ | पेठरपिपळगाव | मौजे पेठपिपळगांव ता.पालम जि.परभणी येथे मुस्लिम | २०.०० 
कब्रस्थान संरक्षण भिंत बांधकाम करणे 


गंगाखेड | १७२ | हरंगुळ मौजे हरंगुळ ता.गंगाखेड जि.परभणी येथे | २५.०० 
अल्पसंख्याक मुस्लिम बहुल भागात शादीखाना 
बांधकाम करणे. 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी परभणी यांनी तात्काळ आव्यक कार्यवाही करावी. 
> सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३१७११५१०११०१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने SARANGKUMAR आधा नल 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ff4eb5e12b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba77 108 
-21a289d50d4b, 05131 hi 


VASANTRAO २१ - कळा 
(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. संबंधित जिल्हाधिकारी 
९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
१०. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


